केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
स्थापित राज्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
मिशन अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 
समित्यांची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१७४/पापु-०७ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ०१ जानेवारी, २०१९ 
वाचा 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ग्रापाधो-१११०/प्र.क्र.१७५(बो/ 
पापु-०७, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०११. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार दिनांक १० फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता FS (SWSM) अंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्य शिखर समितीत खालील 
दोन विभागाच्या सचिवांचा समावेडञा करण्यात येत आहे. 


राज्य शिखर समिती 
विभागाचे नाव पद 
सचिव, जलसंपदा विभाग सदस्य 
सचिव, कृषी विभाग सदस्य 


तसेच कार्यकारी समितीत खालील उप सचिवांचा समावेश करण्यात येत आहे- 
विभागाचे नाव पद 
उप सचिव, जलसंपदा विभाग सदस्य 
उपसचिव, कृषी विभाग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१७४/पापु-०७ 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
(२०१९०१०११७४५२६६०२८) असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ganesh 
Nivrutti Pawar 


G ठे Nn e S h DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, 


e ७ postalCode=400032, 

N | V [| (1 t t | st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02 
121cece0d20e917ffalef512d7 
e8fa2e49d93adbb5ad352, 


Pawar sesummny 
(ग.नि. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मंत्री/राज्यमंत्री (सर्व), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 
) 
) 


सर्व सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय्य सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१७)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१७४/पापु-०७ 


२१धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-१८. 
२२)व्यवस्थापकीय संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 
२३)संचाळक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पी.एम.टी. बिल्डींग स्वारगेट, पुणे. 

२४)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) 
) 


२५)महाळलेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२६)महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२७)मुख्य अभियंता व विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८)मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी, 
२९)अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी, 
३०)संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
) 
) 


३१उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी(सर्व),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
३२)निवडनस्ती(पापु-०७), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


